विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील 
न्यायिकतेत्तर प्रशासकीय कार्यालयातील 
अधिकाऱ्यांना विभागप्रमुख, कार्यालय प्रमुख 
घोषित करण्याबाबत .... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय पुरक पत्र क्रमांक -इएसटी २०११/२१७५/प्र.क्र.४५८/दोन, 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय , मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक :- १२ ऑक्टोबर , २०२३. 


संदर्भ :- विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. इएसटी २०११/२१७५/ 
प्र.क्र.४५८/दोन,दि. १४ मार्च २०११. 


शासन निर्णय पुरकपत्र:- विधि व न्याय विभागाच्या शासन निर्णय क्र. इएसटी 
२०११/२१७५/प्र.क्र.४५८/दोन, दि. १४ मार्च २०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विधि व न्याय 
विभागाच्या अधिपत्याखालील न्यायिकतेत्तर प्रशासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना शासन निर्णया 
सोबतच्या विवरणपत्र 'अ' मध्ये दर्शविल्यानुसार विभागप्रमुख, कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात 
आले आहे. सदर झासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्र 'अ' मधील अ.क्र.२० येथे प्रधान सचिव व विधि 
परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई (खुद्द) या कार्यालयासाठी स्तंभ क्र ४ येथे प्रधान सचिव व 
विधि परामर्शी यांनाच विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सदर आदेशात अंशत: बदल 
करण्यात येत असून प्रधान सचिव /सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या 
कार्यासनांच्या वित्तीय बाबींशी निगडीत प्रस्तावास मान्यता देण्याच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव /सचिव व 
वरिष्ठ विधि सल्लागार यांना विधि व न्याय विभाग (खुद्द) करिता 'विभाग प्रमुख' म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. कार्यालयाचे नावा प्रशासनिक विभाग प्रमुख कार्यालय प्रमुख 
विभाग प्रमुख 


aI 


२० प्रधान सचिव व विधि प्रधान सचिव व|प्रधान सचिव /सचिव सह सचिव /उप सचिव 
परामर्शी,मंत्रालय, ।विधिपरामर्शी iq वरिष्ठ विधि।(प्रशासन) , विधि व न्याय 
गक सल्लागार विभाग,मुंबई 

(विषय वाटपानुसार) 


उपरोक्त झासन निर्णय पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३१०१२१६५३५४५५१२ 
असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
SANJAY [200११ ७. तती, 
KH E D E KA R ee 0८0६150 ॥0558092420६91)199947६32॥6६ 


(सं.द.खेडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


2 


प्रति, 
प्रधान सचिव व विधि परामर्शी , विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय , मुंबई . 
सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार , विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय , मुंबई . 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी २०११/२१७५/प्र.क्र.४५८/दोन, 


सचिव (विधि विधान) , विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय , मुंबई . 

महालेखापाल - एक/दोन , (लेखा व अनुज्ञेयता/ळलेखपरिक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई /नागपूर . 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुबई. 

निवास लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई . 

सह सचिव , विधि व न्याय विभाग , नागपूर . 

सह सचिव , विधि व न्याय विभाग, औरंगाबाद. 


सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


